महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:म.वि.वि.-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२३. 
विषय :- राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ, दि.५ मे,२०२२. 

२. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे अ.शा.पत्र क्र.मविविकं २०१७/ 
प्र.क्र१३८/भुसं/१७९,दि.१९.०५.२०२२. 

३. शासन ज्ञापन क्र. म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ, दि.०१.०६.२०२२. 

४. शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१७/प्र.क्र.१४६)/२८-अ, दि.०४ ऑक्टोबर,२०२२. 

५. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे पत्र क्र.म.वि.वि.कं./ भूसं.पुर्नव./ 
२०२१-२२/प्र.क्र ०५/८७०,दि.१३.१०.२०२२. 

६. शासन ज्ञापन क्र. म.वि.वि-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ, दि.०३.११.२०२२. 


शासन ज्ञापन :- 

राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम HAT ३०५३-०१६४, ३१-सहायक अनुदाने 
खाली निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या लेखाशीर्षार्खाली रु.२५१.०७ कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. आतापर्यंत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस रु.८७.८७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
2. कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या विकासासाठी दि.५ 42022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.२१२,२५,२५,६६०/-ची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ च्या 
अर्धशासकीय पत्रान्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 
रु.१०० कोटी निधीची मागणी केली होती. संदर्भ क्र.३ अन्वये कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.५२,७२,५७,५००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
३. रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या विकासासाठी दि.०४.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.९७.४४ 
कोटीची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.५ अन्वये महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीने रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी रु.६१.०० कोटी निधीची मागणी केली होती. 
संदर्भ wg अन्वये रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
रु.३५,१५,०५,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
४. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४ खाली अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या मर्यादेत 
कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी ३६,९१,९२,५००/- व रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या 
भूसंपादनासाठी २५,८४,९५,०००/- असे एकूण ६२,७६,८७,५००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये बासष्ठ कोटी Mere 
लाख सत्त्याऐंशी हजार पाचशे फ़क्त) एवढ्या निधी वितरणास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिली 
आहे. या अनुषंगाने ६२,७६,८७,५००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये बासष्ठ कोटी शहात्तर लाख सत्त्याऐंशी हजार पाचऱो 
फ़क्त) निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
वितरित करण्यात येत आहे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः म.वि.वि.-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१/२८-अ 


योजनेचे नाव- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(रक्‍कम रुपयात) 
अ.क्र. | बाब सन २०२२-२३ ची | आतापर्यंत आता म.वि.वि.कंपनीला 
मूळ अर्थसंकल्पिय | म.वि.वि.कंपनीला वितरीत करावयाची 
तरतूद वितरीत करण्यात | रक्‍कम 
आलेला निधी 
7 कोल्हापूर येथील | २५१,०७,५०,००० ८७,८७, ६२,५०० ३६,९१,९२,५०० 
विमानतळच्या 
भुसंपादनासाठी 
२. | रत्नागिरी येथील २५,८४,९५,००० 
विमानतळच्या 
भुसंपादनासाठी 
एकूण २५१,०७,५०,००० ८७,८७,६२,५०० ६२,७६,८७,५०० 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये बासष्ठ कोटी शाहात्तर लाख सत्त्याऐंशी हजार पाचशे फ़क्त) 


५. राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४, ३१-सहायक अनुदाने खाली 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्याअनुषंगाने, उपरोक्‍त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, 
०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४ 39 सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीने घ्यावी. तसेच, खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात 
यावा. 
9. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६४१/व्यय-४, दि.१५.१२.२०२२ व अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.६१९/व्यय-४, दि.०६.१२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
टू, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०११९११३०४८६५०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHILPA ABHAY 
CHACHAD 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः म.वि.वि.-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ 


३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल,( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 

६. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


